"सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (सुमन)" च्या 
अंमलबजावणीकरीता तालुका स्तरीय 


समितीमध्ये अंशत: बदल करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सुमन- २०२१/प्र.क्र.४८/कु.क. 
१० वा मजला, बी विंग, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत 
नवीन मंत्रालय, लो.टि. मार्ग, मुंबई- ४०० ००१ 
दिनांक: १८ जानेवारी, २०२३ 
वाचा :- 
१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः सुमन-२०२१/प्र.क्र.४८/ कु.क., दिनांक 
१९.०५.२०२१ 
२) अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा, कुटुंब कल्याण, माता बाल संगोपन व झालेय आरोग्य, 
पुणे यांचे जा.क्र.राकुकका/माता आरोग्य कक्ष १० (ब)/न.क्र./सुमन का.बाबत शासन 
निर्णय/५१०४२-५३/२०२२, दि.१९.७.२०२२ चा प्रस्ताव. 
प्रस्तावना :- 
राज्यात सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (सुमन) च्या अंमळबजावणीकरीता वाचा क्र.१ अन्वये राज्य, 
जिल्हा व तालुका स्तरावर समिती स्थापन करण्यात आली. अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा, पुणे 
यांनी वाचा क्र.२ अन्वये तालुकास्तरीय समितीमध्ये अंशत: बदल करण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. 
त्यानुसार तालुकास्तरीय समितीमध्ये अंशत: बदल करण्याकरीता वाचा क्र.२ येथील दि.१९.५.२०२२ 
रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये अंशात: बदल करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (सुमन) च्या अंमलबजावणीकरीता वाचा क्र.१ अन्वये निर्गमित 
करण्यात आलेल्या दि.१९.५.२०२१ च्या शासन निर्णयातील तालुकास्तरीय समितीमध्ये खालीलप्रमाणे 
अंशत: बदल करण्यात येत आहे. 


तालुकास्तरीय समिती 
अ.क्र पद पदनाम 
पिं वैद्यकीय अधिक्षक अध्यक्ष 
२ तालुका वैद्यकीय अधिकारी सदस्य सचिव 
३ एक वैद्यकीय अधिकारी, १ स्टाफ नर्स, १ एएनएम सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः सुमन- २०२१/प्र.क्र. ४८/ PH. 


४ ब्लॉक कम्युनिटी मोबिलायझर सदस्य 

4 वरिष्ठ नर्स किंवा औषध भांडार अधिकारी किंवा प्रयोगशाळा सदस्य 
तंत्रज्ञ 

& आयसीडीएस- सीडीपीओ (बाल विकास प्रकल्प अधिकारी), सदस्य 


शिक्षण विभाग, पीआरआय इ. चे प्रतिनिधी 


9 तालुक्यामध्ये कार्यरत असलेल्या इतर कोणत्याही स्वयंसेवी सदस्य 
संस्थेचा विकास भागीदार 
८ तालुक्यामध्ये माता व बाल संगोपनामध्ये कार्यरत नागरी संस्था सदस्य 


संबंधित समितीच्या बैठका निश्चित करण्यात आलेल्या वारंवारतेनुसार आयोजित 
करण्याची जबाबदारी संबंधित सदस्य सचिव यांची राहील. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥80/890॥8.9०/.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०११७११३२०७८९१७ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by NANDKUMAR GANPAT ANDALKAR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 


2.5.4.20=a2650d7875d0f90d05efaca1d6d8e5579d945 


1cdeeOcbfbe7bc566e58ec059c9, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


serialNumber=5504482FF671AF 189301ED9C8711BFO 
96FE9D3CCCCFB4F2D5B65BB9DC6887F4F, 


ANDALKAR ae 
(नंदकुमार आंदळकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) प्रधान सचिव, (१) व (२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४) प्रधान सचिव, ग्राम विकास व पंचायत राज विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 


प्रधान सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुमन- २०२१/प्र.क्र. ४८/ PH. 
८) सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९) सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
qo) सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई 
प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर 
१३) प्रधान महाळेखापाल (लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई 
१४) प्रधान महाळेखापाल (लेखा परीक्षा)-२ महाराष्ट्र, नागपूर 
१५) सर्व विभागीय आयुक्‍त (आरोग्य सेवा आयुक्‍तालयामार्फत) 
१६) आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
१७) सर्व जिल्हाधिकारी (आरोग्य सेवा आयुक्‍तालयामार्फत) 
) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (आरोग्य सेवा आयुक्‍तालयामार्फत) 
१९) संचालक-१ व 2, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई / पुणे. 
२०) संचालक, आयुष संचालनालय, मुंबई 
संचालक, वैद्यकीय शिक्षण संशोधन, मुंबई 
अतिरिक्त संचालक (आरोग्य सेवा), राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे. 
२३) अध्यक्ष, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२४) सर्व सह संचालक (आरोग्य सेवा आयुक्‍तालयामार्फत) 
सर्व जिल्हा हाल्यचिकित्सक (आरोग्य सेवा आयुक्‍तालयामार्फत) 
सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी (आरोग्य सेवा आयुक्तालयामार्फत) 
सर्व सहसचिव/उपसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग. 
उप संचालक, सर्व मंडळ कार्यालये (आरोग्य सेवा आयुक्‍तालयामार्फत) 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
निवडनस्ती (कुटुंब कल्याण) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


